महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- कअनि - ११२१/प्र.क्र.८८/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ : १) नगर विकास विभाग आदेठा क्र.एससीओ २०१९/प्र.क्र.१४१/नवि-१४, दिनांक २४.०७.२०१९ 
2) आयुक्त, उल्हासनगर महानगर पालिका यांचे जा.क्र.उठमपा/आ.का./३६९/२०२१, 
दिनांक २९.०९.२०२१ 


आदेशा 


श्री.म.गि.सोंडे, कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग हे नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील 
उल्हासनगर महानगर पालिकेच्या आस्थापनेवर उपआयुक्त या पदावर दिनांक १९.०८.२०१९ पासून 
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत होते. श्री. सोंडे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा संदर्भाधीन क्र. २ येथील 
आदेशान्वये दिनांक ३०.०९.२०२१ (म.नं.) पासून प्रत्यावर्तित करण्यात आल्या आहेत. 


२. प्रस्तुत आदेशान्वये श्री.म.गि.सोंडे, कक्ष अधिकारी यांची, प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवाप्रत्यावर्तनानंतरची 
पदस्थापना महसूल व वन विभागामध्ये कक्ष अधिकाऱ्याच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. श्री.म.गि.सोंडे, 
कक्ष अधिकारी यांनी महसूल व वन विभागामध्ये तत्काळ रूजू व्हावे. 


३. श्री.म.गि.सोंडे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा दिनांक 30.08.2029 AA) पासून 
प्रत्यावर्तित करण्यात आल्या असल्याने त्यांचा दिनांक ०१.१०.२०२१ ते आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा सक्तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर 
करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९(१४)(एफ) नुसार व शासन 
निर्णय वित्त विभाग दिनांक ०२.०६.२००३ मधील तरतुदीनुसार महसूल व वन विभागाने करावी. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२२१७३९१७८९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


श्री.म.गि.सोंडे, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महसूल व वन विभाग/ग्राम विकास विभाग/नगर विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२) आयुक्त, उल्हासनगर महानगर पालिका, महापालिका मुख्यालय, चोपडा कोर्ट रोड, उल्हासनगर-३ 

३) सह /उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

8) निवडनस्ती (कार्या-१४ब). 


